कोकण रेल्वे महामंडळाचे वाढीव 
भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी 
रु.६८.२० कोटी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/परिवहन-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ मार्च, २०१८ 


वाचा : १) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/रेल्वे कक्ष, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१७ 
2) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे महामंडळ यांचे पत्र 
क्र.<1/00/80105/5/515॥15 Issue, दिनांक २६.१०.२०१७ 
३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिल २०१७ 


प्रस्तावना : 

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या प्राधिकृत भागभांडवलात वाढ करणे आणि शासनाचे वाढीव 
भागभांडवल मंजूर करणेबाबतच्या विषयाच्या मंत्रीमंडळ प्रस्तावास दिनांक ७ सप्टेंबर,२०१७ रोजी 
झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाळेळी आहे. याबाबतचा शासन निर्णय क्र.आरएलवाय- 
२०१६/प्र.क्र.४६/रेल्वे कक्ष, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 


दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागाने कोकण रेल्वे महामंडळाच्या 
वाढीव अधिकृत भागभांडवळलात शासनाच्या समभागाच्या प्रमाणमध्ये (२२%) अतिरिक्त रु.७०२.५७७६ 
कोटीचे समभाग टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे. यातील पहिला 
StH] म्हणून (First Right Issue) रक्‍कम रु.६८.२० इतका निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे महामंडळ (Chairman & Managing 
Director, Konkan Railway Corporation Ltd), कोकण रेल्वे, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांना 
प्रस्तावनेत नमूद प्रयोजनासाठी रु.६८.२० कोटी (रुपये अडुसष्ट कोटी वीस लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम 
वितरीत करण्यास राज्य शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 


२. शासनाने उप सचिव (परिवहन), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व शासनाच्या अवर 
सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित केले असून, या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएळलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/परिवहन-५ 


३. यासाठी येणारा खर्च सन २०१७-१८ या वर्षात मागणी क्र.बी.-१०, ५००२-भारतीय रेल्वे 
यावरील भांडवली खर्च (व्यावसायिक मार्ग), १४-शासनाच्या व्यावसायिक उपक्रमाकरिता गुंतवणूक, 
१९०- झासनाच्या व्यावसायिक उपक्रमाकरिता गुंतवणूक (इतर सार्वजनिक क्षेत्र), (०१)(०१)-महाराष्ट्र 
लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (५००२००१४), ३२-अंशादाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक 
१८ एप्रिल, २०१७ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वे 
आहरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “ssa” या avatar शिर्षाखाली येते. त्यानुसार 
तपासणी करावयाच्या सूचीत नमूद केलेल्या सर्व अटी व adhd तसेच उक्त झासन निर्णयाच्या 
परिच्छेद ७ ते १८ मधील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८ एप्रिळ २०१७ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील १ ते १० तसेच शासन 
परिपत्रकातील ७ ते १८ अटींची पूर्तता होत आहे. 


६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिल २०१७ 
मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार हे आदेशा निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२२१७१०५७२४२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


7 Digitally signed by Kranti B. Patil 
K B DN: c=IN, o=Governmen 't Of Maharashtra, 
fa n | 7 ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ff9761db1faa1460e27b4ede45ea06 


ण 864712590bd05d7ff1 2b360f63975c0187, 
a | cn=Kranti 8. Patil 


Date: 2018.03.22 17:13:15 +05'30' 


(क्रांती पाटील) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 
१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे महामंडळ, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


७) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) वित्त विभाग, व्यय-८/बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/परिवहन-५ 


९) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
रक्कमेचा धनादेडा Konkan Railway Corporation Limited यांच्या नावाने काढण्यात 
यावा. 

११) निवड नस्ती परिवहन -५. 


प्रत- माहिती करिता 
१) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


